नागरी दहशतवाद विरोधी प्रशिक्षण 
केंद्र पथकातील पोलीस अधीक्षक व 
अपर पोलीस अधीक्षक या दोन 
पदावरील अधिका-यांना “विशेष सेवा 
पदक” प्रदान करण्यास शासन मंजुरी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पीएमडी-१०१२/प्र. क्र. ३०/पुनर्बांधणी-१६/पोल-१, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २४ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :-१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक: पीएमडी-१०१२/ प्र. क्र.३०/पोल-१, 
दि:२९ जून 2093. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक:टीईएक्स-०३०९/प्र.क्र.९४७/पुनर्बाधणी-१३०/पोल-५ अ, 
दि.१० फेब्रुवारी २०१४. 

प्रस्तावना :- 

फोर्स वन पथकातील कमांडो पोळीस अधिकारी व कर्मचारी यांना फोर्स वन कमांडोचा 
प्रशिक्षण कालावधी धरुन सलग २ वर्ष सेवा पूर्ण केल्यानंतर “विशेष सेवा पदक” देण्यास शासन निर्णय, 
गृह विभाग, क्रमांक पीएमडी-१०१२/प्र.क्र. ३०/पोल-१,दि.२९.६.२०१३ द्वारे मंजुरी देण्यात आली आहे. 
तसेच झासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक टीईएक्स-०३०९/प्र.क्र.९४७/पुनर्बांधणी-१३०/पोल-५ अ, 
दिनांक १०.०२.२०१४ ER “नागरी दहशतवाद विरोधी प्रशिक्षण केंद्र* पथक स्थापन करण्यात आले 
असून त्यामध्ये पोळीस अधीक्षक व अपर पोलीस अधीक्षक ही दोन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत, 
तर इतर अधिकारी/कर्मचारी हे फोर्स वन पथकातून प्रतिनियुक्तीने नेमण्यात येतात. “नागरी दहडतवाद 
विरोधी प्रशिक्षण केंद्र” यामधीळ पोळीस अधीक्षक व अपर पोलीस अधीक्षक या दोन पदांवरील अधिकारी 
वगळता, उर्वरित सर्व अधिकारी व कमांडो यांना फोर्स वन पथकाद्वारे विहित कालावधी पूर्ण केल्यानंतर 
“विशेष सेवा पदक” प्राप्त होते. त्यामुळे, फोर्स वन पथकातील अधिका-यांप्रमाणेच नागरी दहडतवाद 
विरोधी प्रशिक्षण केंद्र पथकातील सरळसेवेने नियुक्‍त पोळीस अधीक्षक व अपर पोलीस अधीक्षक या दोन 
पदांवरील अधिकारी यांना “विशेष सेवा पदक” प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक टीईएक्स-०३०९/ प्र.क्र.९४७/ पुनर्बाधणी- 
१३०/पोळल-५ अ, दि. १०.०२.२०१४ द्वारे निर्माण करण्यात आलेल्या “नागरी दहशतवाद विरोधी प्रशिक्षण 
केंद्र * पथकातील पोलीस अधीक्षक व अपर पोलीस अधीक्षक या दोन पदावरील अधिका-यांना फोर्स वन 
पथकातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्याप्रमाणेच नागरी दहऱातवाद विरोधी प्रशिक्षण केंद्र पथकात सलग 
२ वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर “विशेष सेवा पदक” प्रदान करण्यास, याद्वारे, शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएमडी-१०१२/प्र. क्र. ३०/पुनर्बांधणी-१६/पोल-१, 


2. 
3. 


वर नमूद तरतुदी, ह्या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून लागू होतील. 
यासाठी संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक: पीएमडी-१०१२/प्र. 


क्र.३०/पोल-१, दि.२९ जून २०१३ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती लागू राहतील. 


४. उक्त खर्च हा मागणी क्र. बी-१,*२०५५, पोलीस,००, १०९, जिल्हा TATA (00) (09) 
जिल्हा पोळीस बल (२०५५ ०१६८) (दत्तमत) (अनिवार्य), २१ -पुरवठा व सामग्री, या 
लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२४१७२८३४५२२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL 801१५६ 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, postalCod 0032, st=M 
2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1fbc87a9f66cfd9bad01 184493 
f2735ad885627, 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन, 
गृह विभाग. 

प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
१०. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
१२. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य US गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या., मुंबई. 
१४. महासमादेशक, गृहरक्षक दल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१५. संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 
१७. सर्व अपर पोलीस महासंचालक. 

१८. सर्व पोलीस आयुक्‍त. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएमडी-१०१२/प्र. क्र. ३०/पुनर्बांधणी-१६/पोल-१, 


१९. सर्व परिक्षेत्रीय विशहोष पोलीस महानिरीक्षक/पोळीस उप महानिरीक्षक. 


२०. सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२३. सहायक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४. कार्यासन अधिकारी ( व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. कार्यासन अधिकारी,पोल-५ अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२६. निवड फाईल, पोल-१. 


A 
ea 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


